सांगली जिल्हयातील कवठे पिराण, ऊरुण इस्लामपूर, 
आष्टा, कसबे डिग्रज व बोरगाव या गावांतील क्षारपड 
खराबा क्षेत्राची सुधारणा करणेसाठी पथदर्शी भूमिगत 
चर योजनेस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीडीए-२०२१/प्र.क्र. ३७/२१/लाक्षेवि (कामे) (भाग-२) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २४/०१/२०२२ 


वाचा : १. जलसंपदा विभागाचा शासन निर्णय क्र. सिडीए-२०१८/प्र.क्र. १५२/१८/लाक्षेवि (कामे), 
दि. २१/०७/२०२०. 


दि. २३ जून,२०२१. 


२. जलसंपदा विभागाचा शासन निर्णय क्र. सीडीए-२०२१/प्र.क्र. 3३७/२१/लाक्षेवि (कामे), 


३. मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.मुअ (जस)/काअ-२/उअ-५/ 


प्रशा ७/३२९१/२०२१, दि. १६ जुले, २०२१. 


प्रस्तावना :- 
क्षारपड जमिनींचा पोत सुधारण्यासाठी खराबा व क्षारपड क्षेत्राचे निर्मुलन करण्यासाठी सांगली 


जिल्हयातील खाली नमूद ५ गावांच्या पथदर्शी भूमिगत चर योजनेस (Sub Surface Drainage 
Scheme) जलसंपदा विभागाकडील शासन निर्णय दि. २१/०७/२०२० चे पालन होईल या अटीच्या 
अधीन राहून या विभागाच्या दि. २३ जून, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता 


प्रदान करण्यात आलेली आहे. 
अनुषंगिक खर्चाची अपेक्षित एकूण 
ae ata कामाप्रित्यर्थ (१% - Insurance, e प्रशासकीय 
अ. जी व अंदाजित 92% - GST, as 
क्र. aig ऐक्‍्टर) रक्‍कम ३% - Contingencies, व अंदाजित किंमत 
(रु. कोटी) 2% W. C. Establishment, ळं कोटी] 
गोल os (रु. कोटी) 
इ.) रक्कम (रु. कोटी) 
al २ ३ 8 ५ & 
कवठे 
a er 9229.88 | १७.५३ ३.०२ २०.५५ 
ऊरुण 
2 इस्लामपूर ८४०.८० 92.99 २.०७ १४.२४ 
३ | आष्टा ६९९.८४ ९.००२ १.५३ १०.५२ 
कसबे 
४ व्यय ४७१.८८ ६.१४ १.०४ ७.१८ 
५ | बोरगाव 9193.93 2.02 ०.३४ २.३६ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीडीए-२०२१/प्र.क्र. ३७/२१/लाक्षेवि(कामे) (भाग-२) 


भूमिगत चर योजनेच्या सविस्तर अंदाजपत्रकांत भूमिगत चर योजनेचे बांधकामाचे मुख्यचर 

(Main Drain), सच्छिद्र नलिका (Laterals) व उप मुख्य नलिका (Collectors) असे तीन मुख्य घटक 

आहेत. मात्र वरील प्रशासकिय मान्यता ही भूमिगत चर योजनेच्या फक्त Laterals व Collectors 

च्या तरतुदींना प्रदान करण्यात आलेली आहे. 

दि. २१ ते २३ जुले, २०२१ रोजी झालेल्या महापूराच्या दरम्यान सर्व नैसर्गिक नाळे, ओढे व 
प्रवाह गाळाने भरल्याने मुख्यचर (Main Drain) उघडया प्रकारची ठेवल्यास भूमिगत चराचे पाणी 
पुन्हा होतात येईल असे लक्षात आले आहे. त्यामुळे सच्छिद्र नलिका (Laterals) मधील पाणी उप 
मुख्य नलिका (Collectors) मध्ये आल्यानंतर ते पाणी मुख्य पाईपच्या बंद नलिकेतून नदीत सोडले 
तरच पाण्याचा निचरा होईल व पाणी शेतातून बाहेर पडेल. त्यामुळे सदर घटकांचे तांत्रिकदृष्टया 
पृथ्थकरण केळे असता भूमिगत चर योजनेचे Field Laterals, Collectors व Main Drain (मुख्यचर) 
असे तीन मुख्य घटकांचे काम एकत्रित पध्दतीने करणे आवश्‍यक आहे, असे निदर्शनास आले आहे. 
त्यामुळे सांगली जिल्हयातील प्रस्तावित कवठे पिराण, ऊरुण इस्लामपूर, आष्टा, कसबे डिग्रस व 
बोरगांव या ५ गावांमध्ये पथदर्शी भूमिगत चर योजना (Sub Surface Drainage Scheme) 
राबविण्यासाठी Field Laterals, Collectors व Main Drain (मुख्यचर) असे तीन मुख्य घटकांच्या 
बाबींसहीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे आवश्‍यक आहे. 

सदरची बाब विचारात घेवून, मुख्य अभियंता (जस, जलसंपदा विभाग, पुणे यांनी सांगली 
जिल्हयातील वर नमूद ५ गावांच्या पथदर्शी भूमिगत चर योजनेचे (Sub Surface Drainage 

Scheme) बांधकामाचे Field Laterals, Collectors व Main Drain असे तीन मुख्य घटकांसह 

प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याच्या अनुषंगाने सविस्तर प्रस्ताव दि. १६ जुळे, २०२१ च्या पत्रान्वये 

शासनास सादर केलेला आहे. त्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
होता. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 

शासन निर्णय :- 

१) क्षारपड जमिनींचा पोत सुधारण्यासाठी खराबा व क्षारपड क्षेत्राचे निर्मुलन करण्यासाठी 
सांगळी जिल्हयातील ५ गावांच्या पथदर्शी भूमिगत चर योजनांच्या (Sub Surface Drainage 
Scheme) प्रशासकीय मान्यता दिलेला दि. २३ जून, २०२१ रोजी शासन निर्णय अधिक्रमित 
करुन, पथदर्शी भूमिगत चर योजनेचे (Sub Surface Drainage Scheme) बांधकामाचे FTIR 
(Main Drain), सच्छिद्र नलिका (Laterals) व उप मुख्य नलिका (Collectors) असे तीन मुख्य 
घटक समाविष्ठ असलेल्या सांगली जिल्हयातील खालील नमूद ५ गावांच्या रु. ९३.७६ कोटी 
(अक्षरी रु. त्र्याण्णव कोटी TSAR लक्ष फक्त) च्या पथदर्शी भूमिगत चर योजनेस (Sub Surface 
Drainage Scheme) खालील अटींच्या अधीन राहून याद्वारे प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे. 

अ) जलसंपदा विभागाच्या शासन निर्णय, दि. २१/०७/२०२० चे पालन होईल 

ब) तसेच सदर कामे पूर्ण केल्यानंतर या क्षारपड जमिनीची सुधारणा झाल्यानंतर या 
जमिनी अकृषक (९.५.) रुपांतरीत केल्या जाणार नाहीत 

क) या जमिनीवर शेती करण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन (Drip / Sprinkler) या पध्दतीचा 
अवलंब केला जाईल 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीडीए-२०२१/प्र.क्र. ३७/२१/लाक्षेवि(कामे) (भाग-२) 


२. सदर पथदशी प्रकल्पावर अंदाजित खर्चाचे आकडेवारी खालील प्रमाणे आहे. 


प्रशासकिय 
वा कामाप्रित्यर्थ | अनुषंगिक | मान्यतेसाठी प्रस्तावित 
धीत a art उंदाजित एकूण 
वा. कर या र्क अंदाजित खर्च । अंदाजित एकूण 
.क्र. चर योजनेचे नांव | क्षेत्र रा हात र Rae 
र किंमत किंमत रु. | रक्‍कम किंमत रु. 
रु. कोटी कोटी | कोटी 
(६ = 8+4) 
| a | 2 3 tof 4 & 
1 9 | कवठे पिराण १५९८.१४ ३१.१० ७.१९ ३८.२८ 
२ नक ८४०.८ १६.१६ ३.७४ १९.८ 
७.८७ . 3 ळू 
इस्लामपूर oes 
३ आष्टा ६९९.८४ ११.९० २.७५ १४.६४ 
कसबे डिग्रज ७५२.५२ ८.८२ २.०४ १०.८६ 
५ | बोरगाव ४८९.१८ ८.१७ १.८९ १०.०५ 
एकण | ४३८०.४८ ७६.१५ १७.६१ ९३.७२ 


यानुसार सदर पथदर्शी प्रकल्पास निव्वळ कामाप्रित्यर्थ रुपये ७६.१५ कोटी रुपये 
SATE कोटी पंधरा लक्ष ) व अनुषंगीक खर्चापोटी रुपये १७.६१ कोटी (रुपये सतरा कोटी 
ऐकसष्ठ लक्ष) असे एकूण रु. ९३.७२ कोटी (एकूण रुपये त्र्याण्णव कोटी बहात्तर लक्ष) अंदाजित 
किंमती करीता अटीनाधीन प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर योजनेतील कामासाठी झासनाच्या हिइऱ्यापोटी होणारा खर्च “ ४७११ (२७९४) 
(०२) जलनिस्सारण कामे (०२) (०३) बिगर लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणांतर्गत जलनिस्सारण 
प्रकल्प (कार्यक्रम) ” या लेखाशीर्षाखाली करावा. 
३. सदरचा शासन निर्णय नियोजन विभागाचे अनौपचारीक संदर्भ क्र.२०८/२०२१, 
दि. २४/१२/२०२१ तसेच वित्त विभागाचे अनौपचारीक संदर्भ क्र.२३/२०२२, दि. २४/०१/२०२२ 
नुसार मिळालेल्या सहमतीस अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. या कामांना प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता लाक्षेवि (कामे) या 
कार्यासनाच्या नोंदवही सन २०२१-२२ मध्ये अ.क्र. ४ वर नोंदविण्यात आलेली आहे. 
ष्‌. सदर sana निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या  ७/५/५/.॥80॥१59॥॥8.00४९.॥) 


या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यांत आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०१२४१४५९०८६५२७ 


असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PURNIMA DEVANG 


DESAI So मण 
(पूर्णिमा देसाई) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई - ३२. 
२) मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीडीए-२०२१/प्र.क्र. ३७/२१/लाक्षेवि(कामे) (भाग-२) 


) मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई - ३२ 
) मा. सभापती,/ उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई - ३२. 
) मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
६) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई - ३२. 
) 
) 
) 


मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई - 32. 
मा. मंत्री/राज्यमंत्री, जलसंपदा विभाग यांचे खाजगी सचिव 
अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०) अप्पर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११) महालेखापाल (महालेखापरीक्षा), महाराष्ट्र - १ / महाराष्ट्र - २, मुंबई. 
१२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र - १ / महाराष्ट्र - 2, नागपूर. 
93) अप्पर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
qx) सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) कार्यकारी संचालक, सर्व पाटबंधारे विकास महामंडळ. 
१६) मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, पुणे 
१७ आंतरवित्तीय सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


) 
) 
) 
) 


१८) अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे 
१९) कार्यासन अर्थ-१, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२०) जलसंपदा विभाग /लाक्षेवि (कामे) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


